विभागीय लेखापाळ (परिविक्षाधीन) 
यांच्याकरीता ११ अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३ जून, २०२३ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०७/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. कार्यासन-७/ 
मुंबई सा.बां.परिमंडळ/प्र.क्र.०२८/२०२३/२४७९, दि.१८ एप्रिल, २०२३. 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,मुंबई यांचे पत्र क्र.का.७/मुंबई सा.बां. परिमंडळ/ 
प्र.क्र.०२८/२०२३/२८५४,दि.१०/०५/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयात ११ विभागीय लेखापाल 
(परिविक्षाधीन) यांची नव्याने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना परिविक्षाधीन कालावधीत वेतन 
व भत्ते अदा करण्यासाठी विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांची ११ पदे सेवार्थ प्रणालीमध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्याच्या अनुषंगाने ११ अधिसंख्य पदे परिविक्षाधीन कालावधीकरिता निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयाकडे नव्याने नियुक्‍त करण्यात 
आलेले प्रशिक्षणार्थी विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) [Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 
२०१६ in the Level ६ (Six) in the Pay Matrix] यांना मासिक वेतन व भत्ते मिळण्यासाठी परिविक्षाधीन 
कालावधीकरिता ११ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. विभागीय लेखापाल या पदाची भरती प्रक्रिया स्टाफ सिलेक्शन कमिडानतर्फे करण्यात आली असून, 
सदर पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी दोन वर्षांचा आहे. विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) या पदावर रुजू 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव शासन सेवेत रूजू परिविक्षाधीन कालावधी 
झाल्याचा दिनांक समाप्त होण्याचा दिनांक 
| 9 | देहामुख गौरव रवींद्र १३/०३/२०२३ १२/०३/२०२५ 
२ शिवानी 94/03/2023 98/03/2024 
3 अमित देशवाल १६/०२/२०२३ १६/०३/२०२५ 
४ | विकास कुमावत १७/०३/२०२३ १७/०३/२०२५ 
षु प्रेमचंद मीना १७/०३/२०२३ १७/०३/२०२५ 
६ नीरज २०/०३/२०२३ १९/०३/२०२५ 
आशिष कुमार २०/०३/२०२३ १९/०३/२०२५ 
८ प्रशांत अगरवाल २१/०३/२०२३ २०/०३/२०२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


९ दीपक भट्ट ३०/०३/२०२३ २९/०३/२०२५ 
।_१०_ | शुभम शर्मा ३१/०३/२०२३ ३०/०३/२०२५ 
।_११_ | अजयराठी ३१/०३/२०२३ ३०/०३/२०२५ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.9/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७ मधील 
तरतुदीनुसार उपरोक्‍त विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांच्याकरीता ११ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. वर नमूद कर्मचाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या 
दिनांकास सदर अधिसंख्य पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 
४. या बाबीवरीळ खर्च “ मागणी क्र. एच-०६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, FSA शहर विभाग, मुंबई (०८) (०२) कार्यान्वयन 
(२०५९-१२४५) ” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६१३११५९११३८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINDE VIKRAMSINGH ०१५८१५२११0 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
SHINDE VIKRAMSINGH ois 


2.5.4,20=1fbca76d1 1ad25e383a0e28da215f01e12183c1 b565ddd29aaf ff 


bfad8e9e9c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
PRAKA S HRA O serialNumber=6F385¢4139AB144CAAF92B440B55068479C3789EASOECE 
5EB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 


(विक्रमसिंह प्र. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 
३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 


प्रत- 
१. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/ सचिव (रस्ते)/ सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
४. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
७. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कार्यासन सेवा-४/अर्थसंकल्प-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


